एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-१ (सीपीटीपी-१) 
अंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/ 
गट विकास अधिकारी, गट-अ यांचा परिविक्षा कालावधी 
समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक -टिआरएन-२०१८/प्र.क्र.४७/सीपीटीपी-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- ०४/०१/२०२२ 


वाचा:- १.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१८-ब, दि.२०/०१/२०१४ 
२.सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-०५१४/प्र.क्र.१०/१८-ब(२), 
दि.२७/०६/२०१४ 
३.सा. प्र. वि., कार्यालयीन आदेशा क्र.टिआरएन०७१५/प्र.क्र.१००/१५/१८-ब(१), दि.३१/०७/२०१५. 
४.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय, क्र. परिवी-२७१५ /प्र.क्र.३०२/ आठ, दि.२९/०२/२०१६ 


शासन आदेश 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा -२०१३ अन्वये शिफारस झालेल्या 
व दिनांक २७/०६/२०१४ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये परिविक्षाधीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/ 
गट विकास अधिकारी, गट-अ या पदावर नियुक्ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांचा एकत्रित 
परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-१ (सीपीटीपी-१(२०१४) दिनांक ०९/०६/२०१४ ते दिनांक 
३०/०६/२०१६ या कालावधीत पूर्ण झाला असून सदर प्रशिक्षण खालील विवरणपत्रातील 
अधिकाऱ्यांनी समाधानकारकरित्या पूर्ण केले आहे. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २९ फेब्रुवारी,२०१६ मधील तरतूद क्रमांक १ 
(३) (ब) नुसार परिविक्षा कालावधीत नैमित्तीक रजेव्यतिरिक्‍त कोणत्याही स्वरूपाची रजा 
उपभोगल्यास उमेदवारांचा परिविक्षा कालावधी रजेच्या कालावधीएवढा वाढविण्यात येतो. 
त्यानुसार खालील अधिकाऱ्यांचा स्तंभ क्र. ५ मध्ये नमूद रजा काळलावधीएवढा परिविक्षा कालावधी 
वाढविण्यात येत असून स्तंभ क्र. ७ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकास त्यांचा परिविक्षाधीन उपमुख्य 
कार्यकारी अधिकारी/ गट विकास अधिकारी, गट-अ या पदावरील परिविक्षा कालावधी याद्वारे 
समाप्त करण्यात येत आहे. 
(प्रशिक्षण कालावधी दिनांक ०९/०६/२०१४ ते दिनांक ३०/०६/२०१६) 


अ. नाव शिफारस | परिविक्षाधी मेदवाराने विभागीय परीक्षा परिविक्षा 
WD. wat | म्हणून सेवेत | उपभोगले उत्तीर्ण/परीक्षेचा कालावधी 
नियुक्तीचा | ल्यारजा कालावधी समाप्तीचा 
दिनांक (दिवस) दिनांक 
ण 2 ३ Lod 5 द शिंक 
7 श्रीमती आश्विनी | 8 ०९/०६/२०१४ | निरंक विभागीय परीक्षा SAT] ३०/०६/२०१६ 
FEMALE = री 
सुरेश ठाकूर (म.पू) ४ थी संधी (म.न.) 
दि.११ व १३ जुन, २०१९ 


शासन आदेश क्रमांकः टिआरएन-२०१८/प्र.क्र.४७/सीपीटीपी-अ 


१. शासन निर्णय, दि. २९/०२/२०१६ मधील परिच्छेद १ (८) मध्ये पुढील तरतूद आहे :- 
“परिविक्षा अधिकारी यांस पहिली वेतनवाढ, त्यांचा एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर देण्यात 
यावी व त्यानंतरची वेतनवाढ त्यांनी परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यावर 
देण्यात यावी”. त्यानुसार श्रीमती आश्विनी सुरेश ठाकूर यांना पहिली वेतनवाढ दिनांक 
३१/०७/२०१५ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये मंजूर करण्यात आली आहे. आता श्रीमती ठाकूर यांनी 
एतदर्थ मंडळाची हिंदी भाषा परीक्षा विहित मुदतीनंतर उत्तीर्ण केली असल्याने त्यांच्या वेतनवाढी 
रोखण्याबाबत दि. २७/१२/२०२१ चा कार्यालयीन आदेशा निर्गमित करण्यात आला आहे. तरी 
श्रीमती ठाकूर यांना पुढील वेतनवाढ लागू करताना सदर आदेझानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


४. उपरोक्त “परिच्छेद २” मधील तक्त्यातील अधिकाऱ्यांनी परिविक्षाधीन उपमुख्य कार्यकारी 
अधिकारी/ गट विकास अधिकारी, गट-अ या पदावरील परिविक्षा कालावधी पूर्ण करण्यासाठी 
विहित केलेल्या निकषांची / अटींची पूर्तता केली असल्यामुळे सदर आदेशा निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 

च. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०११०१७१६१४६३०७ असा आहे. सदर 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Gupte Sanju 
Kamlakar 
(संजू गुप्ते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सबंधित अधिकारी (ईमेलद्वारे) 
प्रत, 


१. सह सचिव/ उप सचिव, (आस्था-उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/ गट विकास अधिकारी, 
गट-आ), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२. महासंचालक, यठावंतराव चव्हाण विकास प्रश्ञासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 

३. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर 

४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


